माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१७५/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : -१७ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :-१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.भाग्यश्री-२०१७/प्र.क्र.१०७/का.६, दि.०१.०८.२०१७. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 
शासन निर्णय :- 

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे,मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे , 
मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे यासाठी वाचा क्र.१ येथील दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना लागु करण्यात आलेली आहे . 
२. सदर झासन निर्णयान्वये माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपश्ीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-३ मध्ये नमूद 
अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ८५०.०० लाख एवढा निधी 
वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ उदिष्ट SCH HATS] यापुर्वी वितरीत प्रस्तावित वितरण 
२०२१-२२ तरतूद 
za २ ३ 1_. ४ | 4 
| २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०३ महिला कल्याण, 
(२५), मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना. 
(२५)(०४) माझी कन्या भाग्यश्री योजना 
(सर्वसाधारण गट) (कार्यक्रम) 
(२२३५ बी ९३३), 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १७००.०० वि ८५०.०० 
एकूण १७००.०० | ८५०.०० 
३ सदर शासन निर्णय वाचा क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११७१२२८००४२३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. /, ARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१७५/का.६ 


A 


) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 


CC ww 


mS 


S 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

१०) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


(३ 


we) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


